RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ६६ ( २ ) ] 


मंगळवार , जुलै ६ , २०२१ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जुलै , २०२१ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक भानिका -२०१६ / प्र.क्र .४५ / गृनिधो - १.- भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सक्षम प्राधिकरण कार्यालयांतील निम्नश्रेणी लघुलेखक , गट - ब , 
( अराजपत्रित ) , प्रोसेस सर्व्हर , गट - क व लिपिक - टंकलेखक , गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१८ , यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहेत : 

१. या नियमांना , “ निम्नश्रेणी लघुलेखक , गट - ब ( अराजपत्रित ) , प्रोसेस सर्व्हर , गट - क व लिपिक - टंकलेखक , गट - क 
( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ ” , असे म्हणावे . 

२. निम्नश्रेणी लघुलेखक , गट - ब , ( अराजपत्रित ) , प्रोसेस सर्व्हर , गट - क व लिपिक - टंकलेखक , गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , 
२०१८ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या उद्देशिकेमधील “ कोकण विभागीय कार्यालय 
वगळून ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

३. मुख्य नियमांच्या नियम १ मध्ये , “ निम्नश्रेणी लघुलेखक , गट - ब ” या मजकुराअगोदर “ महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सक्षम 
प्राधिकारी कार्यालयांतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . बा . तुंबारे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ११५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जुलै ६ , २०२१ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४३ 


HOUSING DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 6th July , 2021 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA , 


No. BHANIKA - 2016 / C.R . 45 / 

GND - 1. - In exercise of the powers conferred by the provision 
to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules to amend the Lower Grade Stenographer , Group - B ( Non Gazetted ) , Process 
Server , Group - C and Clerk - Typist , Group - C ( Recruitment ) Rules , 2018 , namely : - 


1. These rules may be called the “ Lower Grade , Stenographer , Group - B ( Non Gazetted ) , 
Process - Server , Group - C and Clerk - Typist , Group - C ( Recruitment ) ( Amendment ) Rules , 
2021. " 

2. In the preamble of the Lower Grade , Stenographer , Group - B ( Non Gazetted ) , 
Process - Server , Group - C and Clerk - Typist , Group - C ( Recruitment ) Rules , 2018 ( hereinafter 
referred to as the “ Principals Rules ” ) , the words “ except for the Kokan Division Office ” shall 
be deleted . 

3. In rule of 1 of the principal Rules , after the words “ Clerk - Typist , Group - C ” the words 
" in the offices of the Maharashtra Rent Control Competent Authority ” shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. TUMBARE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 


